मुंबई मेट्रो रेल मार्ग ११ वडाळा-छत्रपती 
शिवाजी महाराज टर्मिनस या मार्गाच्या 
प्रकल्पाची अमंलबजावणी मुंबई मेट्रो रेल 
कॉर्पोरेशन याच्या मार्फत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१९५/नवि-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ :- नगर विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र एमआरडी-३३१९/प्र.क्र १३/नवि-७, 
दि ०६.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

मुंबई महानगर प्रदेश अंतर्गत वाहतूकीची कोंडी कमी करण्याकरीता शासनाने मेट्रो रेल प्रकल्पांचे जाळे 
निर्माण करण्याचे निश्चित केलेले आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो मार्ग 
२अ, २ब, ४, ४अ, ५, ६, ७, ७अ, ९, १०, ११, १२ इत्यादी प्रकल्प व मुंबई मेट्रो मार्ग क्रमांक ३ हा मुंबई मेट्रो रेल 
कॉर्पोरेशन लि. यांच्यामार्फत उभारण्यात येणार आहे. सदरहू प्रकल्प लवकरात लवकर जनतेच्या सेवेसाठी 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता शासनाकडील इतर अनुभवी अशा संस्थेकडे काही प्रकल्पांच्या उभारणीच्या व 
अंमलबजावणीचे नियंत्रण देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो रेल प्रकल्प ११ वडाळा ते छत्रपती शिवाजी 

महाराज टर्मिनस उभारण्यास झासनाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०६.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदरहू मार्ग हा १२.७७४ कि.मी. लांबीचा आहे. त्यामध्ये वडाळा ते शिवडी असा ४ 
कि.मी. उन्नत मार्ग आहे व उर्वरित शिवडी ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ८.७७४ कि.मी भूयारी मार्ग आहे. 
सदरचा मेट्रो रेल प्रकल्पातील जवळपास ७० टक्के मार्ग भूयारी स्वरुपाचा आहे. 

मुंबई मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन लि. मार्फत उभारण्यात येत असलेली मुंबई मेट्रो रेल- ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) 
(लांबी-३३.५ कि.मी.) मार्गिका हि वर्दळीच्या भागातून जाणारी असल्याने मेट्रो रेल-३ साठीचा मार्ग हा पूर्णत: 
भूमिगत उभारण्यात येत आहे. राज्यात सद्यस्थितीत मेट्रोसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भुयारी मेट्रो मार्ग 
उभारण्याबाबत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. ला अनुभव आहे. मुंबई मेट्रो मार्ग ११ हा मुंबइ महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणामार्फत उभारण्याबाबत यापूर्वी शासनाने निर्णय घेतला होता. तथापि, मुंबई मेट्रो -११ चा 
मार्गामधील ७० टक्के भाग हा भुयारी मार्गाचा असल्याने आता मुंबई मेट्रो मार्ग -११ हा प्रकल्प मुंबई मेट्रो रेल 
कॉर्पोरेशन लि. यांच्यामार्फत उभारण्याबाबत या शासन निर्णयाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मेट्रो मार्ग-११ प्रकल्पा संदर्भात केंद्र व राज्य शासनाशी केलेला 
सर्व पत्र व्यवहार, प्रकल्प संदर्भात काही संस्था समवेत सामाजंस्य करार केले असल्यास तसेच प्रकल्पा संबंधि 
सुसाध्यता अहवाल व सविस्तर प्रकल्प अहवाल या संबंधीची माहिती व कागदपत्रे दिनांक ३१.०१.२०२३ पर्यंत 
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि., मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करावीत. 

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. ने मेट्रो मार्ग-११ उभारणीसंदर्भात शासनाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा 
अवलंब करुन शासनाच्या मंजूरीस्तव प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१९५/नवि-७ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०१२५१६४०२७२३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . hes 

Vijay Karbhari = 

Chaudhari a 

(विजय चौधरी) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
५. मा. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नवी दिल्ली 
६. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
७. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
८. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१२. अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग , मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
१३. प्रधान सचिव (पदुम), कृषी, WY संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१६. प्रधान सचिव (उद्योग) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
१७. प्रधान सचिव (ऊर्जा) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१८. प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२ 
१९. सचिव (विशेष प्रकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२०. सचिव शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२ 
२१. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१. 
२२. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
२३. व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. मुंबई. 
२४. नोंदणी महानिरिक्षक व नियंत्रक मुद्रांक नियंत्रक पुणे 
२५. व्यवस्थापकीय संचालक, मंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रायव्हेट लिमिटेड. 
२६. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
२७. पोलिस आयुक्त, मुंबई/ठाणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१९५/नवि-७ 
२८. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई. 
२९. आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, मुंबई. 
३०. जिल्हाधिकारी मुंबई हाहर/मुंबई उपनगरे/ठाणे, मुंबई. 
३१. सह जिल्हा निंबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी मुंबई शाहर/मुंबई उपनगरे/ठाणे. 
३२. सह पोलिस आयुक्‍त वाहतूक, मुंबई/ठाणे. 
३३. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 
३४. महाव्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे, मुंबई. 
३५. महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, (बेस्ट), मुंबई. 
३६. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ मुंबई 
३७. सह सचिव, नगर रचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३८.संचालक, नगर रचना, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पुणे. 
३९. उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४०. कार्यासन अधिकारी (नवि-२१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४१. निवड नस्ती (नवि-७). 


— 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


